Ernst & Young या कंपनीच्या सल्लागारांचे माहे 
ऑगस्ट, २०२३ ते जानेवारी, २०२४ या 
कालावधीतील वेतन वितरीत करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२४. 


वाचा :- 


१. झासन निर्णय, सामान्य प्रशासन (माहिती व तंत्रज्ञान) विभाग, क्र.मातंसं-०८०/४/२०१४/- 
o/o, माहिती व तंत्रज्ञान संचलनालय-॥ (MH), दि. ०९ मे, २०१९. 

२. प्रकल्प अंमलबाजावणी समिती बैठकीचे दि. ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीचे इतिवृत्त. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.-ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक, दि. १८ 


जुले, २०२३. 
४. समक्रमांकाचे दि. १९.०७.२०२३ रोजीचे AA Hear. 


प्रस्तावना :- 
area शिक्षण विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी नवीन सल्लागार कंपनीची निवड 


करण्यासाठी दि. ५ ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या प्रकल्प अंमळबजावणी समितीच्या बैठकीत सादरीकरण 


घेण्यात आले. या सादरीकरणात दोन ई-गव्हर्नन्स सल्लागार कंपनीनी भाग घेतला होता. त्यापैकी 


विभागासाठी Ernst & Young ची नेमणूक करण्याचा निर्णय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने घेतला 


होता. त्यानुसार, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, दि. १८ जुले, २०२३ अन्वये (अतिरिक्त) 


५ सल्लागारांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देण्यात आळी आहे. सबब, कंपनीच्या सल्लागारांचे माहे ऑगस्ट, 


2023 ते जानेवारी, २०२४ या कालावधीतील वेतन अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


शालेय शिक्षण विभागातील ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांसाठी काम पाहण्यासाठी माहे ऑगस्ट, २०२३ ते 


जानेवारी, २०२४ या कालावधीकरीता मंजूर तांत्रिक मनुष्यबळाच्या सेवाशुल्कापोटी एकूण रक्‍कम रु. 


३०,५९,९३०/- (एकूण तीस लाख एकोणसाठ हजार नऊडे तीस रु. फक्त) इतकी रक्‍कम Ernst & 


Young कंपनीला अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च “मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, co पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ 1४५४) ३१ सहायक अनुदाने” या लेखाशिर्षातून सन 


२०२३-२४ च्या उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०६२२/प्र.क्र.१२/संगणक 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक, (लेखा ) माध्यमिक व उच्च 


माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४९ /व्यय-५, दिनांक ०२.०६.२०२३ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए९/५५/.गीक्ीचा9590॥89.900.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०५१६२१२६७६२१ असा आहे. 


हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 


A. 55c54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783cb1318374f8 


764a2da64d548a5, postalCode=400032, st=M 


asl 
serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981 C8C9EBC19E27C 
DBAD124BB5C63AA9962A6B, ‘VIVEK GULABRAO SAPKAL 
Date: 2024.03.05 16:30:31 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
8) आयुक्त, (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ मर्यादित, महाराष्ट्र शासन, मुंबई. 
७) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


